शालेय मुलांमधील दृष्टीदोष निवारणासाठी 
त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरबीएसके-३७२०/प्र.क्र.३८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. आरबीएसके-३७२०/प्र.क्र.३८/भाग-१/आरोग्य-७ 
दिनांक ३० एप्रिल, २०२०. 
२) प्रधान महाळेखापाल (ले व ह)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा- 
१/सा.आ.विभाग/यू.ओ.आर-२०१/२०१९-२०/१२, दिनांक २१.०७.२०२०. 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त वाचा येथील दिनांक ३० एप्रिल, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये शालेय मुलांमधील 
दृष्टीदोष निवारणासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्याच्या नवीन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर योजनेकरीता निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष प्राप्त करुन घेण्याची विनंती 
महालेखापाल कार्यालयास करण्यात आली होती. महालेखापाल कार्यालयाने त्यांच्या दिनांक 
२९.७.२०२० च्या पत्रान्वये नवीन ळेखाशिर्षास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी नवीन 
ळेखाशिर्ष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शालेय मुलांमधील दृष्टीदोष निवारणासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्याच्या योजनेस दिनांक ३० 
एप्रिल, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली असून महालेखापाल कार्यालयाने 
उपरोक्त दिनांक २१.०७.२०२० च्या अनौपचारिक संदर्भान्वये सहमती दिलेल्या पुढीलप्रमाणे 
लेखाशिर्षास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर लेखाशिर्ष खालील प्रमाणे आहे. :- 


अनुदान क्रमांक आर -०१ Grant No. R-01 
2234 - सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण 2235-Social Security & Welfare 
०२-समाज कल्याण 02-Social Welfare 


102-Child Welfare 
02-Health checkup of School 


१०२-बाल कल्याण 
०२-शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी 


Students 
(02) (०१) - दुर्बल दृष्टी सुधारण्यासाठी (02)(01)-Providing free spectacles to 
शालेय विद्यार्थ्यांना विनामूल्य चष्मा प्रदान school students to correct impaired 
करणे vision 


संगणक संकेतांक - 2234CRXY4 CRC — 2235457 


शासन निर्णय क्रमांकः आरबीएसके-३७२०/प्र.क्र.३८/आरोग्य-७ 


०२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ अनुक्रमे 
क्र.४२/२०/१४६२, दिनांक २५.०२.२०२० व ३५६/२०२०/व्यय-१३, दिनांक ०९.१०.२०२० अन्वये देण्यात 


आलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०१०६१ 232343099 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


si: Digitally signed by Milind Raghunath 
| | Nn Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


R a g h U Nn a t h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde2445 
0c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2c 


Kulkarni 11) 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

नियोजन विभाग/कार्यासन-१४७२, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग/कार्यासन व्यय-१३, कार्यासन अर्थ-९, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचाळक-१ व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 

अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ अर्थसंकल्प कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरबीएसके-३७२०/प्र.क्र.३८/आरोग्य-७ 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) 
सर्व जिल्हा aed चिकित्सक (FWB मार्फत) 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व कोषागार अधिकारी 

निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


